RNI No. MAHBIL / 2009 / 31745 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ५ , अंक १० ] 


मंगळवार, फेब्रुवारी ५, २०१ ९ / माघ १६, शके १९ ४० 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये ४.०० 


असाधारण क्रमांक १४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

सामान्य प्रशासन विभाग 
राजशिष्टाचार शाखा, ३ रा मजला, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१९ . 

अधिसूचना 
क्रमांक डीआयपी -२०१९ / प्र.क्र .२३ / ३०. - महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सभापती आणि माजी मंत्री शिवाजीराव देशमुख ( वय ८३ ) यांचे 
सोमवार, दिनांक १४ जानेवारी २०१९ रोजी मुंबई येथे झालेल्या दुःखद निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळाने खालीलप्रमाणे ठराव पारित करून श्रद्धांजली 
अर्पण केली. 

महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सभापती आणि माजी मंत्री शिवाजीराव देशमुख ( वय ८३) यांचे सोमवार, दिनांक १४ जानेवारी २०१९ रोजी 
मुंबई येथेनिधन झाले. श्री . देशमुख यांच्या निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळ तीव्र शोक व्यक्त करीत आहे. त्यांच्या निधनाने राजकारणासोबतच सहकार 
आणि सामाजिक क्षेत्रात महत्त्वाचे योगदान देणारा नेता आपण गमावला आहे . 

श्री. देशमुख यांचा जन्म १ सप्टेंबर १९ ३५ रोजी कोल्हापूर जिल्ह्याच्या हातकणंगले तालुक्यातीलतिळवणी येथे झाला. त्यांचेशिक्षण बी . ए. पर्यंत 
झाले होते. मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेचे उत्तम ज्ञान असलेल्या श्री . देशमुख यांनी काही काळ शासकीय सेवाही केली होती. बिळाशी जिल्हापरिषद 
मतदारसंघातून ते १९ ६७ मध्ये बिनविरोध निवडून गेले. कोयना येथे झालेल्या भूकंपावेळी त्यांनी केलेल्या मदत कार्यामुळे त्यांची जनतेशी नाळ जोडली 
गेली. राज्यातील पहिली डोंगरी परिषद यशस्वीरित्या आयोजित करून ४० तालुक्यांचा डोंगरी विकास योजनेमध्ये समावेश करण्यात त्यांचा विशेष 
पुढाकार होता. १९ ७८ पासून सलग चार वेळा ते विधानसभेवर निवडून गेले. सामान्य प्रशासन , गृह , माहिती व जनसंपर्क आणि परिवहन खात्याचे 
राज्यमंत्री, पाटबंधारे आणि अन्न व नागरी पुरवठा, पुनर्वसन आणि ग्रामविकास, कृषी- फलोत्पादन, सहकार , सार्वजनिक बांधकाम अशा विविध 
खात्यांचेमंत्री म्हणून त्यांनी केलेली कामगिरी महत्त्वपूर्ण आहे. १९९ ६ पासून चारदा ते विधानपरिषदेचे सदस्य म्हणून निवडून आले होते. विधानपरिषदेचे 
सभापती म्हणून 

त्यांनी केलेले कार्य कायम स्मरणात राहील . 
श्री . देशमुख यांच्या निधनाबद्दल हे मंत्रिमंडळ तीव्र दुःख व्यक्त करीत आहे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दु: खात सहभागी आहे. त्यांच्या निधनाचे 
दुःख सहन करण्याची ताकद कुटुंबीयांमध्ये येवो , अशी प्रार्थना करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


दिनेशकुमार जैन , 
शासनाचे मुख्य सचिव . 


| भाग एक-( म.उ.वि .) - १४-१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI 
BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
| DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 
EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


